धनगर समाज बांधवांच्या विकासासाठी विठोष 
कार्यक्रम - भटक्या जमाती - क प्रवर्गातील धनगर 
समाजासाठी घरे बांधणे या योजनेकरीता नवीन 
लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इमाव, साठौमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण- २०१९/प्र.क्र.१८/धसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक - ०५ फेब्रुवारी, २०२० 


संदर्भ:- इमाव, सावशौमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण विभागाचा शासन निर्णय गृनियो-२०१९/प्र.क्र.०२/ 
विजाभज-१, दि. ०६/०९/२०१९ 


शासन निर्णय :- 
धनगर समाज बांधवांच्या विकासासाठी विठोष कार्यक्रम - भटक्या जमाती - क प्रवर्गातील धनगर 
समाजासाठी घरे बांधणेया योजेनकरीता खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


मागणी क्र.झेडजी-३ Grant No ZG-3 

2224- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर | 2225- Welfare of Scheduled Castes, Scheduled 

मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण Tribes, Other Backward Classes and Minorities 

03- मागासवर्गाचे कल्याण 03-Welfare of Backward Classes 

१०२-आर्थिक विकास 102- Economic Development 

०४-भटक्या जमाती-क यांचे कल्याण ०4- Welfare of Nomadic Tribes -C 

(०४(०३)-भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर | (04)(03)-Scheme to build houses for the 

समाजासाठी घरे बांधण्याची योजना Dhangar Community in Nomadic Tribes - C 
category. 

कार्यक्रम /दत्तमत्त Scheme Voted 

२२२५ एफ ४६१ 2225 F 461 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र-११/अर्थ-५, दि. २९/०१/२०२०व 
महालेखाकार (लेखा व हकदारी) | महाराष्ट्र यांच्यापत्र क्र. सं..ख.वि/चा-१,विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण 
विभाग/ युओआर-१७२/२०१९-२०/१०३५, दि. २९/०१/२०२०अन्वये मिळालेल्या सहमतीस अनुसरून निर्ममित 
करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२००२१२११५१४५९३२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Bhaurao Seen ere 
Raghunath Gavit sitasisescsnssensussnee 
(भा. र. गावित) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


0०805 SBC 


‘6 1edfbb8274 


प्रत, 
१) मा. मंत्री (इमाव, साशीमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०१९/प्र.क्र.१८/धसयो 


मा. राज्यमंत्री (इमाव, साशीमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, (वित्त विभाग) मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (इमाव, साशीमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा) मुंबई/नागपूर 

मा.अतिरिक्‍्त मुख्य सचिव (ग्राम विकास व पंचायत राज), गृह निर्माण कक्ष, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त समाजकल्याण, पुणे 

संचालक, इमाव, USA, विजाभज व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे 

प्रादेशिक आयुक्‍त, समाज कल्याण (सवी 

सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण (सर्व) 

सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (सर्व) इमाव, साठौमाप्र, विजाभज व विमाप्र 
कल्याण विभाग मंत्रालय, मुंबई 

१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३) निवासी लेखा अधिकार, मुंबई 

१४) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

१५) निवडनस्ती. 


२ 


3 
8 


4 


c 


Se meer as SE Sel Sel > lc eel 5-2 


Go 
११ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


